मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार 
कार्यक्रमाची (MRUIIP) अंमलबजावणीसाठी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत 
केएफड्ब्ल्यू या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्यास 
मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१४५/नवि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:-११ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई महानगर प्रदेशातील हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मुंबई प्रादेशिक 
नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रम (MRUIIP) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत 
राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमामध्ये WET उद्याने, ग्रीन कॉरिडॉर, इकोसिस्टम जीर्णोद्धार, 
पर्जन्य जल पायाभूत सुविधा, पूर प्रतिबंधक उपाय, ऊर्जा कार्यक्षम उपाय आणि नूतनीकरणक्षम 
ऊर्जा यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांशी समन्वय करून एमएमआरडीए सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये प्राथमिक भूमिका 
बजावणार आहे. सदरहू कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाद्वारे KAW या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून १०० दडालक्ष युरो (भारतीय रुपयांमध्ये 
अंदाजे रू.८५० कोटी) सवलतीच्या दरातील कर्ज (आरआयएल) घेण्यात येणार आहे. सदर कर्ज 
घेण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासन व केएफडब्ल्यु यांच्यामध्ये कर्ज करारनामा करण्यात आला असून 
सदर कर्ज घेण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१) मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणामार्फत केएफडब्ल्यु (₹//, जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून १०० 
दशलक्ष युरो (भारतीय रूपयामध्ये अंदाजे रू. ८५० कोटी) (विनिमय दर १ युरो = ८५ रू) 
रकमेच्या मर्यादेत अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, सदर कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क 
(विलंब शुल्कासहित) यांचा कोणताही भार राज्यशासनावर येणार नाही या अटीवर या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

2) सदर कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत केएफडब्ल्यु (Kfw), 
जर्मनी यांच्याकडून २.२ दशलक्ष युरो (अंदाजे रू.१८.७७ कोटी) इतके अनुदान प्राप्त करून 
घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३२२३/प्र.क्र.१४५/नवि-७ 


३) 


री 


मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी समकक्ष योगदान (counterpart 
funding) म्हणून, किमान ३०% म्हणजेच ४३ दशलक्ष युरो (सुमारे रू. ३६५ कोटी) रक्‍कम 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत स्वनिधीतून सोसावयाची आहे. 

सदर प्रकल्पाकरिता द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या 
मुद्दलाची परतफेड तसेच व्याजाची परतफेड याची संपूर्ण जबाबदारी प्राधिकरणाची राहील. 
त्यामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही याची खबरदारी प्राधिकरणाने घ्यावी. 
सदर कार्यक्रमासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक प्रकल्प करारनामा 
करण्यासाठी प्रधान सचिव (नवि-१) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

सदर कर्ज घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन (नगर विकास विभाग) व मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये आवश्‍यक तो दुय्यम कर्ज करारनामा (Subsidiary Loan 
Agreement) करावा. 

सदर कार्यक्रमासाठी केएफडब्ल्यु यांच्याकडून केंद्र शासनामार्फत प्राप्त होणारा कर्ज निधी व 
अनुदान मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला वितरीत करण्यासाठी आवश्‍यक ती 
लेखाशीर्षे घेण्यास मंजुरी देण्यात आहे. 


सदरचा are निर्णय वित्त विभाग अनो. संदर्भ क्र.४४८/व्यय-३, दि.०९.०३.२०२४ अन्वये 


दिलेले अभिप्राय व मा. मंत्रीमंडळाने दि.११.०३.२०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३१११९३८३९४६२५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


) 
) 
) 
४) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
V | J AY KA R B H A R | DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
25.4.20=d242787d2585244352714a3927a849feec29ce26368b8 


badbee9e69852845f0a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


seriaINumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F 1A1EDB58BF874 
24118BCCD6EE07340581733B70, cn=VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


Date: 2024.03.12 15:40:10 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३२२३/प्र.क्र.१४५/नवि-७ 


८ 
९ 
१०)महाळेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञता-१/२), महालेखापाल कार्यालय, मुंबई/नागपूर. 
११)संचालक, ळेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 
१२)संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
१३)कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 


> —$» 


१४) कार्यासन अधिकारी, व्यय-३/त्र्ण व हमी/अर्थबळ/अर्थ-१६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५)कार्यासन अधिकारी, नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती (नवि-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


